सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय (अपिल 
शाखा), मुंबई, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च 
न्यायालय (मुळ शाखा), मुंबई आणि सरकारी वकीलांचे 
कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा (रिट सेल), 
मुंबई या कार्यालयातील रिक्‍त असलेल्या आस्थापना 
अधिकारी (गट-ब / राजपत्रित) संवर्गातील ३ रिक्‍त 


पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सवअ-१३२१/७१२/प्र.क्र.८५/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- १) प्रभारी सचिव, पदोन्नती समिती, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, 

(अपील शाखा), मुंबई यांचे पत्र क्र.आ.शा./१५८१/सोबत/२०२१, दि.२७.७.२०२१ 

२) पदोन्नती समितीची टिप्पणी दि.२२.६.२०२१ आणि दि.२८.६.२०२१ रोजीचे शुध्दीपत्रक. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, 
दि.१.८.२०१९ 

४ प्रभारी सचिव, पदोन्नती समिती, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
(अपील शाखा), मुंबई यांचे पत्र क्र.आ.शा./१९४९///५/२०२१, दि.१५.९.२०२१ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.७.५.२०२१ 

६) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१००६/६०१/प्र.क्र.९५/का.आठ, 
दि.१५.२.२००७ 

७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, 
दि.५.७.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, दि.१५.०२.२००७ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 


आकृतीबंधानुसार, खालील ५ कार्यालयांमध्ये आस्थापना अधिकारी (गट-ब / राजपत्रित) संवर्गात 


प्रत्येकी १ प्रमाणे ५ पदे, मंजूर आहेत. 


१) सरकारी वकीळ, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा), मुंबई. 


२) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई. 


३) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय (रिट सेल), मुंबई. 


शासन निर्णय HATH: सवअ-१३२१/७१२/प्र.क्र.८५/का.८ 


४) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 


५) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 


२. वरील ५ कार्यालयांपैकी अनुक्रमांक १ ते ३ मध्ये नमूद कार्यालयांमधील आस्थापना 


अधिकारी (गट-ब / राजपत्रित) ही ३ पदे रिक्‍त आहेत. मुळ शाखेतील आस्थापना अधिकाऱ्याचे पद 


दि.३०.०९.२०१५ पासून, सदर पदावरील अधिकारी नियतवयोमानामुळे, सेवानिवृत्त झाल्यामुळे, 


रिक्‍त आहे. अपिल शाखेतील आस्थापना अधिकाऱ्याचे पद दि.२८.०२.२०१७ पासून रिक्‍त आहे. 


तर, Re शाखेतीळ आस्थापना अधिकाऱ्याचे पद दि.२१.१२.२०१४ पासून, सदर पदावरील 


अधिकाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यामुळे, रिक्‍त आहे. 


३. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई, सरकारी वकीलांचे 


कार्यालय, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा), मुंबई आणि सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय 


अपिल शाखा, (रिट सेल), मुंबई या कार्यालयातील रिक्‍त असलेल्या “आस्थापना अधिकारी” 


(गट-ब / राजपत्रित) सहाव्या वेतन आयोगानुसारची वेतनश्रेणी, पे बँड रू.९३००-३४८०० अधिक 


ग्रेड वेतन रू.४६००, तसेच, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील सदर पदाचा 


वेतनस्तर 5-१६: ४४९००-१४२४००) या पदावर खालील तक्त्यातील “अधिक्षक” (गट-ब / 


अराजपत्रित) यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, निव्वळ सेवा 


ज्येष्ठतेनुसार व पात्रतेनुसार, तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे | प्रवर्ग | विद्यमान पदनाम व | सेवाजेष्ठता पदोन्नतीचे पद व कार्यालय 
नाव व जात कार्यालय क्रमांक व दिनांक 
प्रवर्ग 

श्रीमती उ. क. | अ.जा. | अधीक्षक, सरकारी से.जे.क्र. १ आस्थापना अधिकारी (गट-ब / 
सुरवाडे वकीलांचे कार्यालय, | दि.०१.०९.२००६ | राजपत्रित), सरकारी वकीलांचे 
उच्च न्यायालय, कार्यालय, उच्च न्यायालय, 

अपील शाखा, मुंबई. मुळ शाखा, मुंबई. 
२. श्री. म. बा. | भज-ड | अधीक्षक, सरकारी से.जे.क्र.२ । आस्थापना अधिकारी (गट-ब / 
धात्रक वकीलांचे कार्यालय, वि तही राजपत्रित), सरकारी वकीलांचे 
उच्च न्यायालय, कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
मुळ शाखा, मुंबई. अपिल शाखा (रिट सेल), मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: सवअ-१३२१/७१२/प्र.क्र.८५/का.८ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे | प्रवर्ग | विद्यमान पदनाम व | सेवाजेष्ठता पदोन्नतीचे पद व कार्यालय 
नाव व जात कार्यालय क्रमांक व दिनांक 
प्रवर्ग 
३. | श्रीमती नि. शौ. | भज-क | अधीक्षक, से.जे.क्र.३ । आस्थापना अधिकारी (गट-ब / 
श्रीरामे मा .महाअधिवकक्‍्ता त राजपत्रित), सरकारी वकीलांचे 
यांचे कार्यालय, कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 
मुंबई. 
४. सदर पदोन्नती पुढील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. :- 


१) निवडसूची तयार करताना कोणीही जेष्ठ अधिक्षक अनावधानाने वगळण्यात आलेले 


नाहीत अथवा अधिक्रमीत झालेले नाहीत. 


२) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अधिन राहुन, पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित 


सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग / 


कार्यासन-१६-ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 


सुचनांनुसार सदर पदोन्नतीला मान्यता देण्यात येत आहे. 


3) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ आणि गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टॅम्प क्र.६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. 


उच्च न्यायालयाने दि.२९.६.२०२१, दि.८.७.२०२१ व दि.२२.७.२०२१ रोजी दिलेल्या 


आदेशाच्या अधिन राहून निवडसूची व पदोन्नतीला मान्यता देण्यात येत आहे. 


४) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 


या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसुचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा 


कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


५) उपरोक्‍त तक्‍त्यामधील “आस्थापना अधिकारी” यांच्याविरुध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा 


प्रस्तावित नसल्याच्या अटींच्या अधिन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: सवअ-१३२१/७१२/प्र.क्र.८५/का.८ 


६) निवडसुचीतीळ सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१.८.२०१९ च्या 


शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केली आहे, या अटीच्या 


अधिन राहुन निवडसुचीस व पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


७) सदर निवडसुचीतील सेवा ज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या 


अधिकार्‍यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.९.२०१६ च्या शासन 


निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


षु. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१११६/का.१२, 


दि.१२.१०.२०२१ अन्वये दिळेल्या सहमतीस अनुसरुन, शासन मान्यतेने, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०१२४१६४५१४८२१२ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajesh Bajirao 
Ghadge 


ber=5d6'97d ९30630. 
Rajesh Bajirao Ghadge 
5:04 


(रा. बा. घाडगे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ne 
ap 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


AN 


ee 


मा.प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 


सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सहयोगी महाअधिवक्ता, सहयोगी महाअधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


o~ 
a 


£39) 


S 


सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 


(2 


सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 
सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा (रिट सेल), मुंबई. 


५... savas sor FE iw पष. ei WAS ei ar > -< 


vo 


१०) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मेकर टॉवर, ई-विंग, 3 रा 


मजला, जागतिक व्यापार केंद्राच्या बाजुला, कफ परेड, मुंबई. 
११) प्रभारी सचिव, पदोन्नती समिती, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: सवअ-१३२१/७१२/प्र.क्र.८५/का.८ 


१२)श्रीमती उ.क.सुरवाडे, आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
मुळ शाखा, मुंबई. 

१३) श्री.म.बा.धात्रक, आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा 
(रिट सेल), मुंबई. 

१४श्रीमती नि.शौ.श्रीरामे, आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, 


अपील शाखा, मुंबई. 
94) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) निवडनस्ती/कार्या.८. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


